व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय व त्याच्या 
अधिपत्याखालील संस्था व कार्यालयातील पदांच्या सुधारीत 
आकृतीबंधानुसार अतिरिक्त ठरलेल्या प्रबंधक, औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था/ सहायक संचालक (अतांत्रिक), महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा, गट- ब (अतांत्रिक) (राजपत्रित) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची समायोजनाने पदस्थापना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
Med, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : समायो-२०२२/प्र.क्र.१६९ /व्यशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा :- (१) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय 
क्रमांक:व्यशिअ-२०२०/प्र.क्र.१०२/व्यशि-१, दि. ०७/०४/२०२२ 
(२) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.०३/आस्था/पदस्थापना/२०२२/१३८, दि. ०६/०९/२०२२ 


शासन AAT 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय व त्याच्या अधिपत्याखालील संस्था व कार्यालयातील पदांचा 
सुधारित आकृतीबंध या विभागाच्या संदर्भ क्र. (१ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आला आहे. सदर 
आकृतीबंधामध्ये काही संस्था व कार्यालयातील पदांची श्रेणी उन्नत करण्यात आली आहे तर काही कार्यरत पदे 
व्यपगत करण्यात आली आहेत. सदरची कार्यरत पदे व्यपगत करण्यात आली असल्याने तसेच काही कार्यालय 
व संस्थांतील पदांची श्रेणी उन्नत केल्यामुळे त्या पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांचे त्याच संर्गातील रिक्‍त पदावर 
समायोजन करणे क्रमप्राप्त AS आहे. त्याअनुषंगाने अतिरिक्‍त ठरलेल्या अधिकाऱ्यांकडून संचालनालयामार्फत 
विकल्प मागविण्यात आले होते. अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त विकल्प व त्याअनुषंगाने समायोजनाबाबतचा प्रस्ताव 
संदर्भ क्र. (२) येथील पत्रान्वये संचालनायालकडून प्राप्त झाला. संचालनालयाकडून प्राप्त समायोजनाचा प्रस्ताव 
व सदर अधिकाऱ्यांचे विकल्प विचारात घेऊन समायोजनाने पदस्थापनेचा प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, (कौठल्य, 
रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखालील नागरी सेवा मंडळाच्या दि. ०७/०९/२०२२ 
रोजी आयोजित बैठकीत सादर करण्यात आला. नागरी सेवा मंडळाने केलेल्या शिफारशीस अनुसरुन 
समायोजनाने पदस्थापना देण्यासाठीच्या प्रस्तावास सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता घेण्यात आली आहे. 
त्यानुषंगाने प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/ सहायक संचाळक (अतांत्रिक) (राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण 
सेवा, गट- ब (अतांत्रिक) (राजपत्रित) या संवर्गातील पदे व्यपगत/ श्रेणी उन्नत झाल्यामुळे अतिरिक्‍त ठरलेल्या 
अधिकाऱ्यांची त्याच संवर्गातील रिक्‍त पदावर पुढील तक्त्यातील स्तंभ ४ मध्ये नमूद पदावर समायोजनाने 
पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नाव व सध्या अधिकारी अतिरिक्‍त ठरलेली समायोजनाने करण्यात 
क्र. | कार्यरत संस्था/ कार्यालय कार्यालय / संस्था आलेली पदस्थापना 
ae. 2 3 ees | 
q श्री. डी. एल. केदारे सहायक संचालक, व्यवसाय शिक्षण व | प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण 
प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय , संस्था, औरंगाबाद. 
औरंगाबाद (रिक्त पदी) 
२  श्री.ए.पी. भुते सहायक संचालक, व्यवसाय शिक्षण व | प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण 
प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय , संस्था, यवतमाळ. 
अमरावती (Raq पदी) 


शासन आदेश क्रमांकः समायो-२०२२/प्र.क्र.१६९ /व्यशि-१ 
२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना पदग्रहण अवधी, प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व तद्नुषगीक लाभ अनुज्ञेय राहतील. 


३. संबंधित अधिकाऱ्यांची शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये 
तसेच मूळ कार्यालयाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३० सी नुसार समायोजनाने 
पदस्थापना झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते 
संबंधित अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे समायोजनाने 
पदस्थापना झालेल्या अधिकाऱ्याने रजेचा अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नसल्याच्या 
सूचना देण्यात याव्यात. समायोजनाने पदस्थापना झालेल्या अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तक व सेवाभिलेख 
पदस्थापनेच्या कार्यालयात विनाविलंब पाठविण्यात यावा. 


8. सदर शासन Ba महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक क्र. २०२२११०२१७२२४१४३०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


PRADEEP SAHEBRAO ‘suisse नाना 
SHIVTARE 


5187 18EE3AAAESSDB3EC66SFBER, 
BOABSDC3D52848F BECE 
 cn=PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 


(प्रदीप सा. शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती 
नागपूर 

३) सर्व संबंधित अधिकारी (संचालकांमार्फत) 

४ सर्व संबंधित कार्यालय / संस्था (संचालकांमार्फत) 


प्रत, 

१) मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२) मा. राज्यमंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४) प्रधान सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

६) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

७) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

८) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

qo) सह सचिव (व्यशि), Hered, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) निवडनस्ती (व्यशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


